महावितरण कंपनीला “मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप 
योजना” अंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षासाठी अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत 
अनुदान वितरित करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ४५/ऊर्जा-७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २६ मार्च, २०१९. 


१) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.सौरप्र-२०१४/प्र.क्र.२१९/ऊर्जा-७, 
दि.२७.०३.२०१५ व दिनांक १४.०६.२०१७ 
२) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.सौरप्र-२०१६/प्र.क्र.३१९/ऊर्जा-७, 
दि.०४.११.२०१६ 
3) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.सौरप्र-२०१८/प्र.क्र.४०१/ऊर्जा-७, 
दि.१५.११.२०१८ 
४) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, 
वांद्रे (पुर्वी, मुंबई यांचे दिनांक १४ मार्च, २०१९ चे पत्र क्र.१४५८. 
) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. ०२ एप्रिल, २०१८. 
) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २५ जानेवारी, २०१९ 
७ शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४१/अर्थ-३, दि. ०८ मार्च, २०१९. 
८) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४२/अर्थ-३, दि. ०८ मार्च, २०१९. 


प्रस्तावना :- 


राज्य मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार “मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेबाबतच्या” शासन 
निर्णयानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांनी अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्याकरीता 
लागणारा निधी हा विशोष घटक योजना मधून सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता असणाऱ्या नियतव्ययाच्या 
रकमेतून अनुसूचित जातींच्या लाभार्थ्यांकरीता राज्य हिस्सा व लाभार्थी हिस्सा वगळून उर्वरीत निधी (यात 
लाभार्थ्यांच्या ५ टक्के हिस्सा व्यतिरिक्त ५ टक्के अतिरिक्त हिस्सा व पंपाची उर्वरीत रक्‍कम यांचा समावेश 
आहे) उपलब्ध करुन द्यावयाचा आहे. अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्याकरीता त्यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या 
५ टक्के लाभार्थी हिस्स्या व्यतिरिक्त द्यावा लागणारा हिस्सा रु. ५.०७ कोटी व पंपाची उर्वरीत किंमत रु. 
८१.१५ कोटी व राज्य हिस्सा रू.१०.१४ कोटी असे मिळून आदिवासी उपयोजना योजनेअंतर्गत रु. ९६.३७ 
कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन दयावयाचा आहे. त्यानुसार सदर योजनेसाठी फेब्रुवारी, २०१९ च्या 
अधिवेशनामध्ये रुपये ७३.६५९४ कोटी निधी पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. सन 
२०१८-१९ या वर्षाचे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र दिनांक २५.०२.२०१९ रोजी विधान मंडळास सादर 
करण्यात आले असून दिनांक ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपणाऱ्या वित्तिय वर्षाच्या विनियोजनांमध्ये समाविष्ट 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ४५/ऊर्जा-७. 


करण्यासाठी पुरवणी विनियोजन विधेयकाय मा. राज्यपालांनी संमती दिली आहे आणि ते महाराष्ट्र 
(पुरवणी) विनियोजन अधिनियम, २०१९ (सन २०१९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.१) म्हणून महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र असाधारण, भाग-४ दिनांक ०८.०३.२०१९ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यानुसार सदर निधी 
अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीद्वारे नियंत्रक अधिकाऱ्यांमार्फत महावितरणला वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय -: 


मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेबाबतच्या शासन निर्णयानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाने अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्याकरीता सन २०१८-१९ मध्ये लागणारा रुपये ७३.६५९४ कोटी निधी 
हा विशोष घटक योजनेमधून उपलब्ध करुन दिला आहे. तथापि, शासन निर्णय दिनांक १५.११.२०१८ नुसार 
२९५३ अनुसूचित जातीचे लाभार्थी उपलब्ध आहेत. त्यानुसार प्रत्यक्ष निविदेतील किंमत विचारात घेता सदर 
रक्‍कम रु. ५१.०२ कोटी येते. प्रत्यक्ष अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना देण्यात येणारा लाभ विचारात घेऊन 
वरील निधीतून रक्‍कम शिल्लक राहिल्यास ती परत करण्याच्या अटीवर सदर निधी उपलब्ध करुन देण्यात 
येत आहे. सदर निधी रुपये ५१.०२ कोटी (रुपये एक्कावण्ण कोटी दोन लक्ष फक्त) अर्थसंकल्पिय निधी 
वितरण प्रणालीद्वारे नियंत्रक अधिकाऱ्यांमार्फत अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, वांद्रे (पुर्व, मुंबई यांना वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


२. सदर रक्कम अदा करण्यासाठी श्री. उ. द. वाळुंज, सह सचिव (ऊर्जा), उद्योग,ऊर्जा व कामगार 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व श्री. ना. रा. ढाणे, अवर सचिव, उद्योग ऊर्जा व कामगार 
विभाग मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर निधी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, 
WORMS, वांद्रे (पुर्व), मुंबई यांच्या नावे अदा करण्यात यावा. सौर उर्जा कृषिपंप बसविण्याचा कार्यकम 
अंतर्गत विविध योजनेवरील खर्चाचा, उद्दिष्टे व प्रत्यक्ष साध्यता याबाबतच्या माहितीसह मासिक व त्रैमासिक 
अहवाल लगतच्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत महावितरणने शासनास तसेच सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागास सादर करावा. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीची रक्‍कम केवळ 
सौर उर्जा कृषिपंप बसविण्याचा कार्यकम अंतर्गत विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०१८-१९ 
या आर्थिक वर्षासाठी केवळ अनुसूचीत जातीच्या लाभार्थ्यांकरिता खर्च करण्यात येईल याची महावितरणने 
खातरजमा करावी. 

४. सदर निधीच्या लेख्यासंबंधीची कागदपत्रे, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशहगड, 
वांद्रे (पुर्वी, मुंबई यांनी आवश्‍यक तेव्हा महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई यांच्याकडे तपासणीसाठी सादर 
करावीत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ४५/ऊर्जा-७. 


५. याबाबतचा खर्च “मागणी क्रमांक- मागणी क्र. के-०६ लेखाशिर्ष- २८१०, नवीन व नवीकरणीय उर्जा, 
०२ सौर, ७८९ अनुसूचित जाती घटक योजना, (००) सौर कृषी पंप बसविण्याचा कार्यक्रम, (००)(०१) 
मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना (अनुसूचीत जाती उपयोजनेंतर्गत योजना) (२८१००९८३) (कार्यक्रम), ३१ 
सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


६. सौर उर्जा कृषिपंप बसविण्याचा कार्यकम अंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र 
ऊर्जा विकास अभिकरण यांना निधी वितरीत करतांना महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०१८ शासन 
परिपत्रक वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं-२०१८ /प्र.क्र.६९ / अर्थ-३, दि. ०२ एप्रिल, २०१८ च्या 
परिशिष्टातील तपासणी सूचीमधील अ.क्र. ३ व ९ येथील अटींची व या परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.9 मधील 
प्रत्येक अटीची पूर्तता होत असून, शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९ /अर्थ-३, 
दि. २५ जानेवारी, २०१९ मधील सूचनां, क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४१/अर्थ-३, दि. ०८ मार्च, २०१९ व क्र. 
अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४१/अर्थ-३, दि. ०८ मार्च, २०१९ नुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२६११२९४३४९१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Nanasaheb Dhai 
DN: c=IN, Of Mah htra, ou=Re And 


Nanasaheb Forest Department, postalCode=400032, st=Mah 
2.5.4,20=a7 1698611123263cde9d32423e9bb73044d9 1 edoctt 
1d3b6267198ee5014159F, 
6c39e28581 50dbdfcfeécd25ed08adfS9f4dafd 


R a J aram D h ANA Heesertarrstcorsontrbs heb Rajaram 


Date: 2019.03.26 11:33:44 +05'30' 


(ना. रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाहगड 
वांद्रे (पुर्व), मुंबई. 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र१-, (लेखा व अनुज्ञेयता (लेखा परीक्षा/, मुंबई००१ ४०० - 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्रर-, (लेखा व अनुज्ञेयता (लेखा परीक्षा /, नागपूर 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, अर्थसंकल्प कार्यासन AAS, मुंबई 
६. वित्त विभाग, कार्यासन-व्यय-१६-अर्थ/१४, मंत्रालय, मुंबई३२- 
७. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.३२- 
८. अवर सचिव ( प्रशासन/रोख ), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई३२. 
९. अवर सचिव (३-ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई३२- 
१०. निवड नस्ती, ऊर्जा-७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


